राज्यस्तरीय नगरपरिषद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गात मर्यादित विभागीय 
परिक्षेच्या गुणवत्तेनुसार परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी 
मुख्याधिकारी गट-ब पदावर On field Training 


स्वरुपात नियुक्त्या देण्याबाबत. नि युक्त्या देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.८७/नवि-१४ 
मुख्य इमारत (४ था मजल), मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२. 


संदर्भ:- समक्रमांकाचे दि.१६.०३.२०२२ रोजीचे आदेश. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

समक्रमांकाच्या शासन आदेशान्वये राज्यस्तरीय नगरपरिषद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी गट-ब 
संवर्गात मर्यादित विभागीय परिक्षेच्या गुणवत्तेनुसार परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी गट-ब पदावर On 
field Training CSU नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. सदर आदेशातील अ.क्र.१९ येथे नमुद श्री.त्रषिकेशा 
सतीश देशमुख, महाराष्ट्र नगरपरिषद पाणी पुरवठा जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा, श्रेणी-क 
(गट-क) यांचा २६ अधिकाऱ्यांच्या निवडयादीत समावेश नाही. तथापी संदर्भिय आदेशात त्यांचे नाव परिच्छेद क्र.४ 
मधील अ.क्र.१९ मध्ये टंकलेखनीय चुकीमुळे नमुद झाले होते. सबब, संदर्भिय समक्रमांकित आदेशामध्ये परिच्छेद 
क्र.४ मधील अ.क्र.१९ मध्ये नमुद नावा ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी पदावर 
प्रस्तावित पदस्थापना 
१९. | श्री.पवन Bear Fea, महाराष्ट्र नगरपरिषद कर । मुख्याधिकारी,  आमगांव नगरपरिषद, 
निर्धारण व प्रशासकीय सेवा, श्रेणी-अ (गट-क) जि.गोंदिया. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३१७१४४५३०५३२५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SACHIN DATTATRAY 
SAHASRABUDDHE 


(सचिन द. सहस्रबुध्दे ) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 


आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी,मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 

५. संबंधित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष. 

६. संबंधित मुख्याधिकारी. 

७. संबंधित प्रशिक्षणार्थी परीविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-ब 


Cc AV A OO 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.८७/नवि-१४ 


प्रतिलिपी, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. ALAA विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व सह/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती/नवि-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


